अहमदनगर जिल्ह्यातील प्ररामा-८ वडगांव गुप्ता रा.मा.५८ 
जोड रस्ता ते पिंपळगांव माळवी प्रजिमा-३५ ते गवारे वस्ती 
प्र.रा.मा. ५ ते जेऊर ते पिंपळगांव उज्जैनी हा रस्ता प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्ञती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १९ जून, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र 
जा.क्र.का.५/साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोत्नत/ता.अहमदनगर/३३०/२०१९ ,दि.१५/०१/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील प्ररामा-८ वडगांव गुप्ता रा.मा.५८ जोड रस्ता ते पिंपळगांव माळवी 
प्रजिमा-३५ ते गवारे वस्ती प्र.रा.मा. ५ ते जेऊर ते पिंपळगांव उज्जैनी या रस्त्याची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून म्हणून दर्जोत्नरत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेता, अहमदनगर जिल्ह्यातील प्ररामा-८ 
वडगांव गुप्ता रा.मा.५८ जोड रस्ता ते पिंपळगांव माळवी प्रजिमा-३५ ते गवारे वस्ती प्र.रा.मा. ५ ते 
जेऊर ते पिंपळगांव उज्जेनी हा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्ह्यातील प्ररामा-८ 
वडगांव गुप्ता रा.मा.५८ जोड रस्ता ते पिंपळगांव माळवी प्रजिमा-३५ ते गवारे वस्ती प्र.रा.मा. ५ ते 
जेऊर ते पिंपळगांव उज्जेनी या रस्त्यावर प्रधानमंत्री ग्रामसडक/ मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व इतर 
योजनेतुन ज्या लांबीत काम पूर्ण झालेले किंवा प्रस्तावित असेल अथवा झालेल्या कामाचा दोष दायित्व 
कालावधी शिल्लक असेल असे कोणतेही कामे अथवा अर्थसंकल्पीय कामे इतर कोणत्याही 
योजनेअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात येणार नाहीत व सदर रस्त्याकरिता नव्याने भूसंपादन करण्यात 
येणार नाही. या अटी START अधिन राहुन रस्ता दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३६/नियोजन-२ 


सामाविष्ट दर्जोन्नत 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा क्रमांक साखळी क्रमांक करावयाची | दर्जोन्नती 
व एकूण लांबी | नंतरचा 


लांबी (कि.मी) | क्रमांक 


जिल्ह्यातील प्ररामा-८ ग्रामा क्रमांक-१२ । ०/०० ते ३/०० १९.०० । प्रमुख जिल्हा 
वडगांव गुप्ता रा.मा.५८ ३.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग १९० 
जोड रस्ता ते पिंपळगांव इजिमा क्रमांक-११५ | ०/०० ते ७/५०० 
माळवी प्रजिमा-३५ ते गवारे ७.५०० कि.मी. 
वस्ती प्र.रा.मा. ५ ते जेऊर | ग्रामा क्रमांक-१२३ | 0/00 ते ४/००, 
ते पिंपळगांव उज्जेनी रस्ता ४.००० कि.मी. 

ग्रामा क्रमांक-३२४ | ०/०० ते ४/५००, 

४.५०० कि.मी. 
एकूण १९.०० 


कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४३२४.९०० + १९.००) म्हणजेच 
४३४३.९०० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७.५०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण 
लांबी (३९५५.७९ - ७.५००) म्हणजेच ३९४८.२९ कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत ११.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (९९८४.६८ - ११.५००) म्हणजेच ९९७३.१८ कि. मी. इतकी 
होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२०१३०४१४२६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 


DN: c=IN, o=G Of Maharashtra, ou=Publi 
Prashant Works Department postelCode=400032, 
st=Maharashtra, 
क ७ ह 2-5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e81 
Vi Nn a ya kra (0 p at | | lier A ial cn=Prashant 
Date: 2019.06.20 13:01:45 +05'30' 
(प्रशांत पाटील ) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३६/नियोजन-२ 


२) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 
३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,अहमदनगर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करण्यात 
यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
४) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर. 
६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 
) 
) 
) 


७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


